राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या 
अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना 
शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खेआक्ष १५१७/प्र.क्र.१५१/क्रीयुसे-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-३२ 
तारीख: २६ सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा - 
१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शा.नि.क्र.संक्रीआ-२००७/(प्र.क्र.३२९)/क्रीयुसे-२, 
दिनांक ११ जुले, २००८. 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शा.नि.क्र.खेआस-२०१०/(प्र.क्र.२७२)/क्रीयुसे-२, 
दिनांक ०९ डिसेंबर, २०१०. 
३. शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, शा.नि.क्र.खेआस-२०११/(प्र.क्र.६/क्रीयुसे-२, 
दिनांक २१ मे, २०११. 
४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शा.नि.क्र.खेआस-२०११/(प्र.क्र.६/११)/क्रीयुसे-२, 
दिनांक १० एप्रिल,२०१३. 
५. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शा.नि.क्र.खेआक्ष-१५१५/प्र.क्र.७१/क्रीयुसे-२, 
दिनांक 09 ऑक्टोबर,२०१५. 
६. शालेय शिक्षण व HIST विभाग, शा. नि. क्र. खेआक्ष-१५१७/प्र.क्र१५१/क्रीयुसे-२, 
दिनांक ०५ सप्टेंबर, २०१८ 
प्रस्तावना- 


राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्‍ती 
मिळण्याबाबत मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या पार पडलेल्या दि.१४.३.२०१८ च्या 
बैठकीतीळ शिफारशी अंतिम करण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री महोदयाच्या अध्यक्षतेखाळी समितीची 
दि.०३.०८.२०१८ रोजी बैठक पार पडली. सदर बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांच्या अनुषंगाने अत्युच्च 
गुणवत्ताधारक दिव्यांग खेळाडू श्रीमती लतिका माने यांना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय - 
खालील नमुद अत्युच्च गुणवत्ताधारक दिव्यांग खेळाडूंची शिफारस शासनाने थेट नियुक्तीसाठी 
मान्य केली असून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या विभागातील पदावर त्यांची निवड करण्यात आली आहे :- 


अ.क्र नाव खेळ पदस्थापनेचा विभाग पद 


१. श्रीमती लतिका माने पॉवरलिफ्टिंग | शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग' जिल्हा क्रीडा अधिकारी 


शासन निर्णय क्रमांकः खेआक्ष १५१७/प्र.क्र.१५१/क्रीयुसे-२ 


२. उपरोक्त परिच्छेदामध्ये नमूद केलेल्या खेळाडूस त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या नियुक्तीच्या 


संवर्गातील सरळ सेवेचे पद अनुज्ञेय राहील. तसेच सदर खेळाडूच्या पदस्थापनेचे आदेशा स्वतंत्रपणे 


निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९२६११५००९३१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Rajendra 
ou=School Education and 5| q 
talCode=400032, st=Mi htra, 
Shankarrao ९००000 याय 
0267c0d4755ce63fa70c45cf755d9373, 
1=Rajendra Shank Pi 
Pawar Saree neces hel 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (राज्य उत्पादन शुल्क), गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 


. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 


७. प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 
९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 


qo. 
११: 
१२. 
१३. 
१७. 


आयुक्त, क्रीडा व युवकसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

सर्व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा (संचालनालयामार्फत), 

सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचाळनाळलयामार्फत), 

मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


